उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, 
नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील कारंजा, 
देवरी व हिंगणघाट या ३ ट्रामा केअर युनिट 
येथील ३० अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः Tesi २०१९/ प्र.क्र. १३२/ आरोग्य -3 
१० वा मजला, संकुल SARA, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ०५ एप्रिल, २०१९ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक-पदआ-२०१८/प्र.क्र.१३५/आरोग्य-३, 
दिनांक- १६.१०.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-१२/नागपूरमंडळ 
नागपूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/४७३२-३३/१९, दिनांक- १९.०३.२०१९. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामिण रुग्णालय, कारंजा, जि.वर्धा, 
ग्रामिण रुग्णालय, देवरी, जि.गोंदिया व उपजिल्हा रुग्णालय, हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील ट्रामा केअर 
युनिट अंतर्गत प्रत्येकी १० अस्थाई पदे याप्रमाणे ३० अस्थाई पदांना दि.०१.१०.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये ग्रामिण रुग्णालय, कारंजा, जि.वर्धा, ग्रामिण रुग्णालय, देवरी, 
जि.गोंदिया व उपजिल्हा रुग्णालय, हिंगणघाट, जि.वर्धा येथील ट्रामा केअर युनिट अंतर्गत सदर ३० 
अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१९- 
२०२० या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः पदआ २०१९/ प्र.क्र.१३२/आरोग्य-३ : 


०३- ग्रामिण आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 
११०- रुग्णालये व दवाखाने 
११०-१- इतर रुग्णालये व दवाखाने 
(०१)(०१) - कुटीर रुग्णालये (२२१० ०३१५) 


४. BT ames निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि. - 29.02.2098 च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४०५१५०७५८३११७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


Ro 5 h a al | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
न Kadam Patil, C = IN, S = 
Di al eS h Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Public 
Kadam Patil 1220901000. 
+05'30' 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल,महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
३. संचालक, आरोग्यसेवा, मुंबई. 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 
७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, वर्धा/ गोंदिया.. 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, वर्धा/ गोंदिया. 
९. वैद्यकीय अधिक्षक, ग्रामिण रुग्णालये, (उपसंचालक, आरोग्यसेवा, नागपूर यांचेमार्फत) 
१०.वित्त विभाग,(व्यय-१३) मंत्रालय,मुंबई. 
११.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प,सा.आ.वि.मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र - अ 


ग्रामिण रुग्णालय, देवळी जि,वर्धा येथील पदे चालु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रपत्र अ (३० खाटा) 


: संख्या पदे चालु 
र ठेवण्याचा 
i आवश्यकता तो 
कालावधी 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय विद्यकिय अधिक्षक वर्ग-१ १५६००-३९ १००-६६०० १.०३.२०१८ ते [Re वैद्यकिय सेवा सार्वजनिक आरोग्य 
क. पदनि २०१३/प्र.क. १४ १/आरोग्य-३ 
दिनांक १३ मे २०१४ 


०६-सार्वजनिक आरोग्य 
कृ. पदनि २०१३/प्र.क. १४१/आरोग्य-३ वैद्यकिय अधिकारी वर्ग २ Ea 


१५६००-३९ १००-५४०० 


कृ. पदनि २०१३/प्र.क. १४१/आरोग्य-३ 
दिनांक १३ मे २०१४ 
क. पदनि २०१३/प्र.क. ९४१/आरोग्य-३ 


कृ. पदनि २०१३/प्र.क. १४ १/आरोग्य-३ 
दिनांक १३ मे २०१४ 


ट्रामा केअर युनिट कारंजा (घा) जि.वर्धा 


c 


विवरणपत्र अ 


| अ. | तात्पुरती पदे प्रथमतच | पदनाम व वर्ग पदांची । वेतनश्रेणी ‘| ज्या णासकिय _] ज्या तारखे पासुन | लखाशिर्ष 
|. | निर्णयाप्रमाणे निर्माण संख्या | | आदेशान्वये यापुढे चालु पद पुढे चालु | 

झली तो शा.नि. व दि. | ठेवावयात आला आहे तो. ठेवावयाचे आहे 

शा.नि. व दि. तो. दि 

। १ शा.नि.साआविक्र. अस्थिव्यंग शल्य 2 १८६००-३९ १०० | सार्वजनिक आरोग्य | १,मार्च,२०१८ | २२१५वैद्य सेवा व 

आरएलएच १०९६/सि. चिकित्सक- वर्ग २ विभाग शानिक्र. | ते re आरोग्य, ०३- 

आर .२४९/९ ६आरोग्य-३ पदआ Vo १७/प्रक्र९९/आ३/ फेब्रूवारी,२० १९ सेवा विषम 
। दि.२०/१/१९९७ दि. १८ जानेवारी,२० १८ चिकित्सा, १ १ ०-रुंग्णालये व | कर्मचा-यांची 
। दवाखाने, ११०-५(१) कुटीर | अत्यत 
| रुग्णालये । आवश्यकता आहे 
| | सांकेताक-२२१००३ १५ | 
| 2 । वरिल प्रमाणे बघ्चिरीकरण mas | gucoo-gego0| | वरिलप्रमाणे ॥  वरिलप्रमाणे | __ वरिलप्रमाणे | बरिलप्रमाणे 
। वर्ग २ 
| 3 late प्रमाणे वेद्यकिय अधिकारी 2 | १५६ ००-३९ १०० | र वरिलप्रमाणे । वरिलप्रमाणे | वरिलप्रमाणे रि 7 र्ग aM cH 
| | 
१ : : | | 
| शू करी माणे औधपरीचारीका री र | 2 | 2200-38600 | वरिलप्रमाणे वरिलप्रमाणे | वरिलप्रमाणे क. oto वरिलप्रमाणे | 
द ह ei प्रमाणे हा | चालक 2 mee ce २०८ ० ह) (कीज आड, वरिलप्रमाणे > | वरिलप्रमाणे ी 1 _ वरिलप्रमाणे चो | oF रेलप्रमाणे 

a, कही is (१० य || न» १ नि i ० नुक 
| | | 


Continution?017_ 18 


52 


re 


Medi upenintendent 
QuratTlospital, Karanja (Ghd 
Hist. Wardha 


विवरण पत्र “अ” 
उपजिल्हा रुग्णालय हिंगणघाट, जि.वर्धा. अस्थाई पदाचा प्रस्ताव 


क १८ 
a 4 
‘cm tad की 
‘acon 2 SR 
° ०० 


१५६००-३९ १ 


